महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीस 
(कार्यक्रम) या योजनेंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. (सन २०२४-२५ मागणी क्रमांक 
झेडए-२, लेखाशिर्ष २२३० ए३४३) 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक मनासो-२८२४/प्र.क्र.४८/कौडल्य-२ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०२४ 


वाचा : १.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दिनांक १ एप्रिल, २०२४. 
२. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.मनासो- 
२८२४/प्र.क्र. ४८/कौ-२ दि.१५ मे, २०२४. 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दिनांक २५ जुले, २०२४. 
४. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांचे दि २४ जून, २०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षामध्ये एकूण तरतूद रु. ६,७५.३५० लाख ( अक्षरी रुपये सहा कोटी पंच्याहत्तर लाख पस्तीस 
हजार wat ) इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. सदर तरतूदीपैकी 
नऊमाहीकरीता go टक्केच्या मर्यादेत खर्च करण्यास संदर्भाधीन क्र. ३ परिपत्रकान्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्र.४ 
अन्वये, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता (कार्यक्रम) या योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडए-२ (२२३० ए३४३) अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधीळ निधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबतची शासनास विनंती केली आहे. 


त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी अंतर्गत प्रशासकिय कामकाजासाठी सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. झेडए-२ ( २२३० ए३४३ ) अंतर्गत अर्थसंकल्पीय 
तरतूदी मधील रु.२६.५३२ लाख (अक्षरी रुपये सवीस लाख त्रेपन्न हजार दोनशे फक्त ) इतका 
निधी वितरीत करून खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मनासो-२८२४/प्र.क्र.४८/कौशल्य-२ 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) प्रशासकिय कामकाजासाठी सन २०२४- 
२०२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. झेडए-२ ( २२३० ए ३४३ ) अंतर्गत पुढीलप्रमाणे निधी 


वितरीत करण्यात येत आहे. 

(रु.लाखात) 
मुख्य लेखाशिर्ष मुळ BEAMS वर | यापूर्वी वितरीत 
(२२३० ए३४३) तरतुद उपलब्ण्ध वितरीत करावयाचा 

निधी केलेला निधी | निधी 

६- दुरध्वणी / वीज बिल ३.९५० १.१८५ | 000, 9.924 
१०-कंत्राटी Gat / | ¥,00,000 ८२.०८५ €2.024 शिंक 
कन्सल्टन्सी फी 
93- कार्यालयीन खर्च १,२५.००० २५.००० | 000, 24,000 
१४- भाडेदर व कर ०.०१० | 000 | | 000 | | 000, 
२६- जाहीरातील वरील खर्च | 84.000 शि शि शि 
आणि कार्यशाळा/ मार्गदर्शक 
कार्यक्रम 
२८- व्यावसायिक सेवा १.३९० ०.३४७ | 000 | 0.3809 

एकूण ६,७५.३५० | १,०८.६१७ ८२.०८५ २६.५३२ 

2. सदरहू खर्च मागणी क्रमांक झेडए-२, २२३० कामगार व सेवायोजन, (०१) 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२३० ए३४३ या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२४-२०२५ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


2: याकरिता आयुक्‍त, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता यांना नियंत्रण 
अधिकारी, सहायक संचालक, लेखा यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तसेच मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांना “नोडल एजन्सी” म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 


8. सदर निधी आयुक्त, Hey विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी 
मुंबई यांनी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांचेकडे वर्ग करुन याबाबतचे लेखे 
स्वतंत्रपणे अद्ययावत ठेवावेत. उपरोक्‍त निधी ज्या कारणास्तव उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे त्याच कारणास्तव खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
राज्य नाविन्यता सोसायटी यांची राहील. निधी खर्च करताना वित्त व नियोजन विभागाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना/अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


५. सदर निधी वित्तीय नियमपुस्तीका १९७८ नियम क्र. २७ (२) नुसार सक्षम प्राधिकारी यांचे 
मान्यतेने व वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०२४ 
व दि. २५ जूले २०२४ मधील सूचनांनूसार वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मनासो-२८२४/प्र.क्र.४८/कौशल्य-२ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७३०१७४४५४८४०३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANJUSHA AMIT KARANDE 
M A NJ U S H A DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 

EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=4b1c1c68b2fb7d60932c7a539658f299af288ebSfbe8 1 ceb217 

8bSdeea6f7a28, postalCode=400032, st=Mah 

se 


१ 1 ची 
(मंजुषा कारंडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरीष्ठ 
स्वीय सहायक. 
२. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे. 
६. अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी, प्रशा-३ कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (कौडाल्य-२), 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


